वर्ष ८ , अंक ४५ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , ऑगस्ट २२ , २०२२ / श्रावण ३१ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ- ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६१ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


$ 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १८.०० 


नगर विकास विभाग 

चौथा मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई - ४०० ०३२ . 

शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १८२२ - प्र . क्र . ०४-२०२२ - नवि- १३ , दिनांक ०२ जून २०२२ – 

वाचा : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र . टिडीएस -२०१ ९ - ८ - प्र.क्र .५१४ - पर्यटन , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० . 

प्रस्तावना : राज्य शासनाने दिनांक ४ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी पर्यटन धोरण- २०१६ जाहीर केले असून मा . मंत्री 
मंडळाच्या दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूद क्र .६ ( अ ) , नुसार कृषी 
पर्यटन धोरण -२०१६ प्रमाणे निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देणा - या कृषी पर्यटन केंद्राकरिता आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांसाठी खोल्या आणि 
सुविधांच्या बांधकामासाठी नगर रचना विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही . तथापि , आठपेक्षा जास्त खोल्या असलेली कृषी 
पर्यटन केंद्रे व्यावसायिक उपक्रम म्हणून ओळखली जातील आणि त्यासाठी नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल , अशा 
आशयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे . 


( १ ) 


राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण हे शासनाने मंजुरी दिलेले धोरण असल्याने सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचे दृष्टीने मंजूर एकत्रिकृत विकास 
नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये या अनुषंगाने तरतूद करण्यासाठी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना तसेच इतर प्राधिकरणांना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ अन्वये निदेश देणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले 

आहे . 

ना . - एक - अ -१ ( १६६८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २२ , २०२२ / श्रावण ३१ , शके १ ९ ४४ 

सबब याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ अन्वये राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे / नगर रचना 
विभागाची सर्व शाखा कार्यालये / सर्व जिल्ह्याधिकारी / इतर प्राधिकरणे यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निदेश देण्यात येत 
आहेत . - 


२ 


" DIRECTIVES ” 

New provision is added in Regulation No.2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion Regulations 
as follows : 


Sr. No. 
( 1 ) 

1 


2 


APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO TOURISM 
CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 


3 

4 

5 


6 

7 


( Accompaniment of Government Resolution No.TPS - 1822 - CR . - 04-2022 - UD - 13 , Dated 02-06-2022 ) 


8 


( 1 ) Regulation No.2.1.2 - Permission not necessary - No such permission shall be necessary for — 

( xvi ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy - 2016 
in Agricultural Zone , subject to compliance as per Appendix - K - 2 below : 

APPENDIX ' K - 2 ' 


APPENDIX 


Parameters to be considered 
( 2 ) 

Agricultural Plot area & No. of Rooms 


Buildability of Plot 


Zone in Development Plan / Regional Plan 

Type of Building 

Front , side and rear open spaces , access , 
parking and other requirements . 

Storeys allowed . 

FSI 


Submission of Application for approval . 


Description 
( 3 ) 


Plot area 

( i ) Up to 0.8 Ha . 

( i ) Max . 04 

( ii ) 0.8 Ha . upto 1.6Ha . 

( ii ) Max . 06 

( iii ) 1.6Ha . & above 

( iii ) Max . 8 & 2 Dormitories 

Plot should be buildable in view of the provisions in Regulation 
No. 3.1 of UDCPR . 

Agricultural Zone . 

Residential & Allied Amenities for Agro Tourism Centre . 

As per the provisions of UDCPR . 


No. of Rooms 


G. F. + 1 Floor . 

Area of rooms should be minimum 150 sq.m. and Area of 
dormitories should by minimum 65 sq.m. to 75 sq.m. 
However , total construction should be within maximum 
FSI 0.2 of gross plot area + along with ancillary area FSI thereon . 
Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix - K 
1 of UDCPR along with 

( 1 ) Ownership document . 

( ii ) Copy of measurement plan of plot . 

( iii ) Building plan showing periphery of construction ( P - line ) 
floor wise and details of property , FSI calculation as men 
tioned in Proforma - l with the signature of owner and licensed 
personal . 


( iv ) Copy of receipt of development charges including labour 
cess paid to Authority , if any . 


( v ) The certificate of licensed personal stating that the pro 
posal is strictly in accordance with the provisions of 
UDCPR . 

No more details shall be necessary . 


( 1 ) 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २२ , २०२२ / श्रावण ३१ , शके १ ९ ४४ 


( 2 ) 


APPENDIX K - 2 ' - Contd . 


Issue of Commencement Certificate / Approval . 


10 

Plinth Cheking 

11 Occupation Certificate 


( 3 ) 

The receipt of application along with the required documents 
and fees / charges mentioned in 8 above , by the authority shall 
be treated as permission for development . 

Plinth Checking shall not be required . 

After completion of the work , the owner shall intimate to the 
Authority about the occupation of the building . 


3 


Note : The above procedure for permission shall not bar the owner to obtain development permission as per provisions 
of this UDCPR , if he so desires . 


( 2 ) Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism Centre , it shall be 
considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain development permission as 
per sanction Unified Development Control and Promotion Regulations from concerned Authorities . 


( 3 ) All other provisions and terms / conditions mentioned in Government Resolution of Department of Tourism and 
Cultural Affairs No.TDS - 2018-8 - CR.514 - Tourism , dated 28-09-2020 shall be applicable . 

( 4 ) These directives shall come into force with immediate effect . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर वि . गोखले , 
अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


